RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ४६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३१, २०१५ - जानेवारी ६, २०१६/ पौष १०-१६, शके १९ ३७ [ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


दालन क्र . एम ७- ओ ( पोटमाळा), मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू मार्ग, 

मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ 


आदेश 


. 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 

क्रमांक एमुशु . २०१५ / २१६४ / प्र. क्र . ६८७ / म.-१. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , (१ ९ ५८ चा मुंबई ६० ) च्या कलम ९( ब ) अन्वये 
महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री 
झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन Sheorey Digital Systems Ltd. या संस्थेच्या एकूण २७५०००० शेअर्स प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity 
Shares ) वितरीत व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १० दर्शनी किंमतीच्या एकूण रुपये ५,५०,००,००० च्या क्रमांक ४०८०२२०१ ते क्रमांक ४३५५२२०० 
पर्यंतच्या एकूण (दोन्ही धरून ) २७५०००० शेअर्सवर ( Equity Shares ) रुपये ५५,००० ( रुपये पंचावन्न हजार फक्त) एवढे एकत्रित मुद्रांक 
शुल्क भरण्यास या आदेशाद्वारे निदेश देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही. 


ज्योत्स्ना 


मु . 


माडेकर, 


कक्ष अधिकारी . 


(१) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर ३१, २०१५ - जानेवारी ६ , २०१६ / पौष १०-१६, शके १ ९ ३७ 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१८७ 


मंगळवार , सप्टेंबर २, २०१४ / भाद्र . ११, शके १ ९ ३६ 


- 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१४ / प्र.क्र . २१८ / उद्योग १४.- ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी . २००७ /( ५१६) / उ -१४, दिनांक ६ ऑगस्ट २००७ महाराष्ट्र 
शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा . तीन ) चे 
कलम सहा , दिनांक १० ऑगस्ट २००७ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र 
अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे गोंदे ( दुमाला), तालुका इगतपुरी, जि . नाशिक येथील जमिनी 
औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट- कलम ( ३ ) व कलम २, खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व बॉम्बे 
जनरल क्लॉजेस अॅक्टच्या कलम २१ सह वाचावे ( १९०४ चा मुंबई १) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या 
गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम प्रकरण 
सहा, दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ पासून रद्द करीत आहे, आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही 

अनुसूची 
मौजे गोंदे ( दुमाला), तालुका इगतपुरी, जि . नाशिक 
सर्व्हे नंबर 

क्षेत्र 

( हे . आर ) 
( १ ) 

( २ ) 


. 


२८४ 


१.६६ 
०.१ ९ 


२८५ 


२८६ 


०.०२ 


२८८ 


०.११.९ 


२८ ९ 


०.१३ 


चतुःसीमा. 


- 


उत्तरेस . मौजे गोंदे ( दुमाला ) येथील गट नं . ३३६. 
दक्षिणेस.- मौजे गोंदे ( दुमाला) येथील गट नं. २८१, २८३ व २८६ . 
पूर्वेस. मौजे गोंदे ( दुमाला) येथील गट नं . २८३, २८२ व ३३६ . 
पश्चिमेस.- मौजे गोंदे ( दुमाला) येथील गट नं . २९ ०. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदु र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, 

गुरुवार 

ते बुधवार , 

डिसेंबर ३१, २०१५ - जानेवारी ६ , २०१६ / पौष १०-१६, शके १ ९ ३७ 
INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 1st September 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act , 1961. 

No. IDC . 2014 / C.R . 218 )/IND 14.- Whereas , by Government Notification , Industries, Energy 
and Labour Department , No. IDC . 2007 /(516 )/IND - 14 , dated the 6th August 2007, issued in exercise 
of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development 
Act , 1961 (Mah . III of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Government of 
Maharashtra has appointed the 10th August 2007 , to be the date from which the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to 
the said notification and declared those areas as an industrial Area under clause (g ) of section 2 of 
the said Act ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that, certain areas of said 
industrial areas in village Gondhe (Dhumala ) in the Igatpuri Taluka of the Nashik District ,more 
particularly mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said 
areas ” ), are not required for the purpose of development as an industrial area . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3 ) of 
section 1 and clause ( g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra General 
Clauses Act ( Bom . I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby , with effect from the 2nd September 2014 , declares that the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not 
be the part of the industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done 
before that date : 


Schedule 


Village : Gonde , Taluka Igatpuri, District Nashik . 


Survey No. 


Area 


(H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


284 


1.66 


285 


286 
288 


0.19 
0.02 
0.11.9 


289 


0.13 


Boundaries. 


On the North by. 
On the South by. 
On the East by. 
On the West by: 


Village Gonde (Dumala ) Gat No. 336 . 
Village Gonde (Dumala ) Gat No. 281 , 288 and 286 . 
Village Gonde (Dumala ) Gat No. 283 , 282 and 336 . 
Village Gonde (Dumala ) Gat No. 290 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NANDU . R. MISTARY , 

Desk Officer. 


भाग चार - ब -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर ३१, २०१५ - जानेवारी ६ , २०१६ / पौष १०-१६, शके १ ९ ३७ 


१८८ 


मंगळवार , सप्टेंबर २, २०१४ / भाद्र. ११, शके १ ९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ . 


. 


२ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६. 

क्रमांक प्राफेब. २०१३ / व्ही . आय. पी. २६० / प्र.क्र .२३८ / म-१०.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( १९ ६६ चा 
महा. अधि . एकेचाळीस ) चे कलम -४ , पोट -कलम ( १) खंड, (तीन ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने जी अधिसूचना काढण्याचे प्रस्तावित केले आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील प्रमाणे मसूदा उक्त कलम ४ च्या पोट 
कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे , त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी, याद्वारे 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे; आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ रोजी किंवा 
त्यानंतर महाराष्ट्र शासन उक्त मसुदा विचारात घेईल . 

या मसूद्यासंदर्भात उपरोक्त दिनांकापूर्वी विभागीय आयुक्त , नागपूर महसूल विभाग , ओल्ड सेक्रेटरीएट बिल्डिंग, जी . 
पी . ओ. समोर , सिव्हिल लाईन्स , नागपूर ४४० ००१ यांच्याकडे कोणत्याही व्यक्तिकडून प्राप्त होणारे आक्षेप व हरकती 
शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , 

संहिता, १ ९ ६६. 
क्रमांक प्राफेब . २०१३ / व्ही.आय.पी.- २६० / प्र.क्र .२३८ / म-१०.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१९ ६६ चा महा. अधि . 
एकेचाळीस ) चे कलम ४, पोट -कलम (१), खंड ( तीन ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून आणि त्या संदर्भातील महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार -ब मध्ये दिनांक २६ जुलै २०१३ 
रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महसूल व वन विभाग , शासन अंतिम अधिसूचने मधील पृष्ठ क्रमांक १-८ ( यापुढे 
अधिसूचना म्हणून उल्लेखण्यात येईल ) मध्ये अंशतः फेरबदल करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अ.क्र . १४३ मध्ये नमूद 
केलेल्याबाबींमध्ये बदल करून सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या उप विभाग निर्माण करावयाच्या 
तालुक्यांची क्षेत्रे ही स्तंभ क्रमांक ( ३ ) मध्ये नमूद केलेल्या नावांनी ओळखण्यात येणार आहेत आणि अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक (२ ) मध्ये 
विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमधील त्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक (५ ) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या ठिकाणी 
मुख्यालय असलेले उप विभाग होतील आणि चालू राहतील , असे विनिर्दिष्ट करीत आहे 


“ 


उक्त 


" 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


जिल्हा 


उप विभागाचे 


उप विभागाचे 


नाव 


उप विभाग निर्माण करावयाच्या 
तालुक्यांची क्षेत्रे 

( ४ ) 


मुख्यालय 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१४३ 


चंद्रपूर 


चंद्रपूर 


चंद्रपूर 


चंद्रपूर 
चंद्रपूर 


१४३ ( अ ) 


बल्लारपूर 


बल्लारपूर 


बल्लारपूर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सोनलस्मित पाटील , 


शासनाच्या अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर ३१, २०१५ - जानेवारी ६ , २०१६ / पौष १०-१६, शके १ ९ ३७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 2nd September 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. Pra . Phe . B. 2013 /VIP - 260 / C. R. 238 / M - 10.— The following draft of the Notification 
which the Government of Maharashtra proposes to issue in exercise of the powers conferred 
by clause (iii) of sub - section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 
(Mah . XLI of 1966 ), is hereby published , as required by sub -section ( 4 ) of the said section 4 , for 
the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the 
said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after the 
10th September 2014 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Divisional Commissioner, 
Nagpur Revenue Division , Old Secretariat Building , Near G.P.O., Civil Lines , Nagpur 440 001 
from any person in respect to the said draft, before the aforesaid date , will be considered by 
the Government. 


DRAFT NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. Pra . Phe . B. 2013 /VIP -260 / C. R. 238 / M - 10.— In exercise of the powers conferred by 
clause (iii ) of sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 
(Mah . XLI of 1966 ), and of all other powers enabling it in this behalf and in partial modification 
of the Government Notification , Revenue and Forests Department , dated the 26th July 2013 
published in the Maharashtra Government Gazette , Part IV - B on pages 9-18 (hereinafter referred 
to as “ the said Notification ”) , the Government of Maharashtra hereby substitute entry 143 as 
follows and specifies that the areas of Talukas mentioned in column (4 ) of the Schedule appended 
hereto , to be the areas which shall constitute or continue to be the Sub -Divisions, to be known 
by the names respectively, specified against each of them in column (3 ) , having headquarters at 
the places specified , respectively , against each of them in column (5 ) in the district specified in 
column (2 ) of the Schedule appended to the said Notification . 


Schedule 


District 


Sr. 
No. 


Name of the 
Sub - Division . 


Headquarters of 
the Sub -Division . 


Areas of 
Talukas Constituting 
the Sub -Division . 

(4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


143 


Chandrapur 
Chandrapur 


Chandrapur 
Ballarpur 


Chandrapur 

Ballarpur 


Chandrapur 
Ballarpur 


143 ( A ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SONALSMIT PATIL , 
Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर ३१, २०१५ - जानेवारी ६ , २०१६ / पौष १०-१६, शके १ ९ ३७ 


१८ ९ 


बुधवार, सप्टेंबर ३, २०१४/ भाद्र . १२, शके १ ९ ३६ 


विधि व न्याय विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ 


अधिसूचना 


मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९ ५० . 

क्रमांक डीएमसी. २०१४ / २९/ प्र.क्र . १०० / का . सोळा. -ज्याअर्थी, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९ ५० (१९ ५० चा मुंबई २९ ) 
( यापुढे त्यास “ उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधण्यात आले आहे.) च्या कलम ५६ ई, ५६ एफ , ५६एच, ५६ आय अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
आणि त्या प्रयोजनार्थ असलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन पुढील व्यक्तींची देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम 
महाराष्ट्र , कोल्हापूर येथे समिती सदस्य म्हणून या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्ती करीत 


आहे : 


सदस्य 


( १) श्री . बसगोंडा निगोडा पाटील ( मुगळीकर ) 
( २ ) सौ . संगिता उदय खाडे 


सदस्या 


उपरोक्त व्यक्तींची उक्त समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर उक्त समिती खालीलप्रमाणे राहील : 
( १ ) रिक्त 

अध्यक्ष 
( २ ) रिक्त 

कोषाध्यक्ष 
( ३ ) श्री . हिरोजी देवराम परब 

सदस्य 
( ४ ) श्री . राजेंद्र बाबासाहेब देशमुख 

सदस्य 
( ५ ) श्री . प्रमोद पाटील 

सदस्य 
( ६ ) श्री . बसगोंडा निगोडा पाटील (मुगळीकर ) 

सदस्य 
( ७ ) सौ . संगिता उदय खाडे 

सदस्या 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वी . ग्या . बिष्ट , 
शासनाचे विधि सल्लागार - नि - सहसचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


